माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) 
(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.रामाआ२०१९/प्र.क्र.१८/सहा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा: १. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.केमाअ२०१३/१५६/प्र.क्र.३६०/सहा, दिनांक ९ मे, २०१४ 
२. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्ण1र?०१५/प्र.क्र.२५२/१५)/सहा, दिनांक २८ जानेवारी, २०१६ 
३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्णर०१८/प्र.क्र.६६/सहा, दिनांक १३ एप्रिल, २०१८ 
४. द्वितीय अपील क्र. बीएम-५७९९/२०१७ प्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे दिनांक २५.१.२०१८ 
५. द्वितीय अपील क्र. बीएम-६६२/२०१८ प्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे दिनांक १८.१.२०१९ 


शासन परिपत्रक:- 
१.१ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५च्या कलम ४ च्या प्रभावी अंमळबजावणीबाबत राज्य 
शासनाने वेळोवेळी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना सूचना दिल्या आहेत. 
१.२ शासन परिपत्रक, दिनांक ९.५.२०१४ अन्वये सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी कलम ४ च्या 
तरतुदीनुसार १७ बाबींवरील माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी, सहायक जन माहिती अधिकारी, जन 
माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी निर्देशित करावेत, संकेत स्थळावरील माहिती अद्ययावत करावी 
अशा आडायाच्या सूचना दिल्या आहेत. 
१.३ मा. राज्य माहिती आयुक्त यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, शासन परिपत्रक, दिनांक 
२८.१.२०१६ अन्वये, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये अर्जदारांना माहिती उपलब्ध होण्याच्या 
दृष्टीने शासनातील सर्व विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांनी दरवर्षी दिनांक १ 
जानेवारी व १ जुलै रोजी वर्षातून किमान दोन वेळा संकेतस्थळावरील (website) माहिती अद्ययावत करावी 
अशा सूचना दिल्या आहेत. 
१.४ शासन परिपत्रक, दिनांक १३.४.२०१८ अन्वये खालील बाबी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या 
निदर्शनास आणल्या आहेत. 
सार्वजानिक प्राधिकरणांकडे Aen प्रमाणात ज्या बाबींची गाहिती, माहिती अधिकारांतर्गत 
यागितळली जाते त्याबाळींची गाहिती सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेरणेने REE केल्यास 
Wed अधिकार अर्जांचे प्रमाण कमी होईल. TIT ANAT प्राधिका-यांनी अर्जदाराचे सयाधान 
करण्याचा प्रयत्न केल्यास व आपल्या आढेझाची GAT करण्यागावत आढावा घ्यावा जेणेकरुन 
आयोगाकडे होणा-या RAT ARTA संख्या कमी होण्यास TET होईल. 


२. तथापि अद्यापही अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील 
कलम ४ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याबाबत व संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत 
नसल्याबाबत विविध स्तरावरील तक्रारी वारंवार शासनास प्राप्त होत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः रामाआ२०१९/प्र.क्र.१८/सहा 


3. मा. राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या संदर्भ क्र.१ व 2 येथील अनुक्रमे दिनांक 
२५.१.२०१८ व दिनांक १८.१.२०१९च्या आदेशास अनुसरुन सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी खालीलप्रमाणे 
कार्यवाही करावी. 


७ माहिती अधिकार अर्जांची संख्या कमी होण्यासाठी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहितीचा 
अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ अन्वये स्वत:हून माहिती प्रकट करावयाची आहे. 

«७ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधीळ Ga ४(१(क)मधील तरतुदीनुसार, सर्व अभिलेख 
योग्य रीतीने सूचिबध्द करावा आणि त्याची निर्देशासूची तयार करावी आणि ज्याचे संगणकीकरण 
करणे योग्य आहे, अशा सर्व अभिलेखांचे वाजवी कालावधीत आणि साधनसंपत्तीच्या 
उपलब्धतेनुसार संगणकीकरण करावे आणि असे अभिलेख पाहावयास मिळणे सोयीचे व्हावे म्हणून 
संपूर्ण देशातील विविध प्रणालींमध्ये नेटवर्कमार्फत जोडावे. 

७ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधीळ HSA ४(१(ख) मध्ये दर्शविलेल्या १७ बाबींवरील 
माहिती सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी प्रसिध्द करावी व दरवर्षी ती प्रकाशने अद्ययावत करावी. 

«७ दिनांक १ जानेवारी व १ जुलै असे वर्षातून किमान दोन वेळा संकेतस्थळावरील (website) सदर 
माहिती अद्ययावत केली जावी. 


४. उपरोक्त बाबी सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख, 
सार्वजनिक प्राधिकरणे व सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व आवश्‍यक कार्यवाही करण्याबाबत 
त्यांना सुचित करावे. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१२१७०८३८११०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chhaya Kiran Wadte 


bd DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
h h a a | fa Nn Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f311bd8712a7b94b3b73d0e88ad01 cf3a49c098bcd 


5f62e16e7135388baa523c, 

W serialNumber=5bac345149360802f8cd3e4ab4ec174f2fec1b 
ff420e81931e638ee6cdfcc1 2d, cn=Chhaya Kiran Wadte 
Date: 2019.02.12 17:12:34 +05'30' 


(छा.कि.वडते) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

५. सर्व राज्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य 
६. प्रबंधक, (मूळ शाखा/अपील शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः रामाआ२०१९/प्र.क्र.१८/सहा 


७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

८. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९. प्रबंधक ,लोकआयुक्‍त व उपळलोकआयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

१०. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

१३. महासंचालक, यशदा, पुणे 

१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी 

१६.निवडनस्ती कार्यासन-सहा 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


